RNI No. MAHBIL/2009/35529 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष ७, अंक २] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ [पृष्ठे १९ किंमत : रुपये १४.०० 
प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
दिनांक ९६ डिसेंबर २०२० 
अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन ब नगररचना अधिनियम, १९६६. 


क्रमांक वियो मरारविमं/मो. भोकरपाडा ब इतर/ए.न.व.प्र./प्र.क्र.६५/१९/टीपीव्ही-३/३८१९.-- ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन ब नगररचना अधिनियम, १९६६ चे (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम” असा करण्यात आलेला आहे.) चे कलम १५ मधील 
तरतुदींनुसार शासन, नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९७/१०९४/प्र.क्र.११६/९७/नवि-१२, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९९ 
अन्वये मुंबई महानगर प्रदेशाची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त प्रादेशिक योजना” असा करण्यात आला आहे.) मंजूर झाली 
असून, उक्त प्रादेशिक योजना दिनांक ०१ डिसेंबर १९९९ पासून अंमलात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, मुंबई महानगर नियोजन समितीने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करून ती उक्त अधिनियमाच्या कलम १६(४) मधील 
तरतुदीनुसार दि. २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या पत्रान्यये शासनास मंजुरीकरिता सादर केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग ब जुना मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग तसेच मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या दक्षिण-पश्‍चिमेकडील 
२ कि.मी. च्या अधिसूचित क्षेत्राकरिता (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे) शासनाने उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ४० मधील तरतुदीनुसार शासन अधिसूचना क्र. टीपीएस १८१५/अनौसं/७८/१५/नबि १२, दि. १७ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये महाराष्ट्र राज्य 
रस्ते विकास महामंडळाची “ विशेष नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून नियुक्‍ती केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण ” 
असा करण्यात आला आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, शासन, नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१६/ प्र.क्र. ३६८(भाग -१)/१५/३७(१ कक)(ग)/वियो/ 
नवि १३, दि. ०८ मार्च २०१९ अन्बये राज्यातील विशेष नियोजन प्राधिकरणे तसेच क्षेत्र बिकास प्राधिकरणे यांच्या नियमावलीत एकात्मिकृत नगर 
बसाहत प्रकल्पासाठीचे सुधारित विनियम समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन ब नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ 
(१ कक)(ग) अन्वये मान्यता दिली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त एकात्मिकृत नगर बसाहतीची नियमावली ” असा करण्यात आला आहे) ; 





(१) 
भाग एक (को.बि.पु.)--१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ 


आणि ज्याअथी, शासन, नगरविकास विभागाकडील उक्त अधिनियमाच्या कलम १८(३) सह कलम ४४(२) अन्वये अधिसूचना क्र. 
टीपीएस-१७१७/२४०/प्र.क्र.७३/९७/नवि-१२, दि. ३० डिसेबर २०१७ द्वारे अर्जदार मे.पर्सिपिना डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांच्या मौ. पानशिल, तळेगाव, 
रिस, ता.खालापूर, मोजे बारवाई, भोकरपाडा, ता.पनवेल, जि. रायगड येथील सुमारे १६९.७२ हे. क्षेत्रावरील एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पास 
अटी ब शतींना अधिन राहून स्थानिय मंजुरी प्रदान केली आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अर्जदार मे.पर्सिपिना डेव्हलपर्स प्रा. लि. ब सहअर्जदार मे. ज्युनिपर फार्मस्‌ प्रा.लि. यांनी उक्त एकात्मिकृत नगर 
वसाहतीच्या नियमाबलीमधील नियम क्र. ४.५ मधील तरतुदीनुसार मौजे भोकरपाडा, ता.पनवेल, मौजे पानशील ब तळेगाव, ता.खालापूर येथील 
१४.६४१ हे. इतके वाढीव क्षेत्र उक्त मंजूर एकात्मिकृत नगर बसाहत प्रकल्पाच्या क्षेत्रात समाविष्ट करून त्यास लोकेशनल क्लिअरन्स मंजूर 
करण्याचा प्रस्ताव दि. ०६ जून २०१९ ब तदूनंतरच्या पत्रान्वये संचालनालयाकडे सादर केला आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, उक्त अर्जदार कंपन्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर बसाहत प्रकल्पाच्या प्रस्तावित 
वाढीव क्षेत्रातील जमिनींचे मालकी विकसन अधिकार महसूल अभिलेखाप्रमाणे त्यांच्याकडे असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमाबलीतील नियम ४.५ नुसार एकात्मिकृत बसाहतीसाठी स्थानिय मंजुरी दिलेल्या 
क्षेत्राच्या ५०% पर्यंत क्षेत्र प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करण्यास किंबा बगळण्यास, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे मान्यता देऊ शकतात ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केलेले उक्त एकात्मिकृत नगर बसाहतीमध्ये समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र हे एकूण प्रकल्प क्षेत्राच्या 
५०% मर्यादेत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त समावेश करावयाचे वाढीव क्षेत्र उक्त अधिनियमाचे कलम १८ पोट-कलम ३ सह कलम ४४(२) नुसार उक्त प्रादेशिक 
योजना नकाशावर निर्देशित करणे आबश्यक आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, संबंधित प्रवर्तकाने उक्त प्रकल्पासाठीच्या स्थानिय मंजुरीसाठी देय असलेले प्रक्रिया शुल्क दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९, १३ मार्च 
२०२० रोजी ब अधिमूल्य दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा यांच्यामार्फत कोषागारात भरणा 
करून चलनाच्या प्रती सादर केल्या आहेत ; 


त्याअथी, आता, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, याद्वारे सोबत जोडलेल्या “ अनुसुची-अ ” मध्ये नमूद केलेले १४.६४१ हे. इतके 
क्षेत्र, यापूवी उक्त लोकेशनल क्लिअरन्स प्राप्त असलेल्या एकात्मिकृत नगर बसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट करण्यास एकात्मिकृत नगर 
बसाहतीच्या नियमाबलीतील नियम क्र.४.५ च्या अंतर्गत खालील अटी ब शतींना अधीन राहून मान्यता देत आहेत. 


अटी ब शर्ती :- 


1. शासनाने सदरहू अधिसूचित एकात्मिकृत नगर बसाहत प्रकल्पास मूळ स्थानिय मंजुरीच्यावेळी दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजीच्या 
अधिसूचना क्र. टीपीएस १७१७/२४०/प्र.क्र.७३/१७/नवि १२ मध्ये नमूद केलेल्या सर्ब अटी/ शती सदरहू बाढीव क्षेत्राच्या स्थानिय मंजुरीसाठी सुद्धा 
लागू राहतील, 











11. शासनाने राज्यातील विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या तसेच नव नगरविकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्राकरिता एकात्मिकृत नगर वसाहतीचे 
प्रकल्पाच्या विकासाबाबत दिनांक ८ मार्च २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे ब त्यामध्ये वेळोबेळी केलेल्या सुधारणांद्वारे लागू केलेल्या विनियमातील सर्व 
नियम सदर प्रस्ताबाकरिता लागू राहतील. 





1. सदरहू प्रस्तावात शासकीय जमीन असलेस ती प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही इरादा पत्रापूवी करणे आवश्यक राहील. 





(२) सदरहू एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या स्थानिय मंजुरी प्राप्त क्षेत्रामध्ये समाविष्ट कराबयाच्या वाढीव क्षेत्राचा तपशील सोबतच्या 
“ अनुसूची -अ” मध्ये दर्शविण्यात आला आहे ब वाढीव क्षेत्रासह प्रकल्पाची हद्द दर्शविणारा नकाशा “अनुसूची-ब” अधिसूचनेसोबत जोडला आहे. 








(३) उक्त नमूद एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गत बाढीब क्षेत्राच्या जमिनींचा तपशील आणि हद्दी दर्शविणारा नकाशा म्हणजेच 
“ अनुसूची -अ ” व “ अनुसूची -ब ” तसेच अधिसूचना सर्वसाधारण नागरिकांच्या अबलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये खाली 
नमूद कार्यालयामध्ये १ (एक) महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील. 


(अ) महानगर आयुक्‍त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१. 


(ब) व्यबस्थापकौय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते बिकास महामंडळ, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ ३ 





(क) सह संचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नबी मुंबई. 

(ड) जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग. 

(इ) सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग. 

(४) सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 


(५) सदरची अधिसूचना नगररचना संचालनालयाच्या ८०८०१७. ढ.॥००॥ळा०$///८.४००.य्र या संकेत स्थळावर देखील प्रसिद्ध 
करण्यात आलेली आहे. 


“ अनुसूची-अ ” 


(संचालनालयाकडील अधिसूचना क्रमांक वियो ॥॥७1२1)(/मो. भोकरपाडा व 
इतर/ए.न.ब.प्र./प्र.क्र.६५/१९/टीपीव्ही-३/३८१९, दिनांक १६ डिसेंबर २०२० सोबतचे जोडपत्र) 














अ.क्र. गावाचे नाव स.नं. क्षेत्र (हे.) 
१ भोकरपाडा ६०/९ 3.328 
२ भोकरपाडा ६०/२ १.३२४ 
३ भोकरपाडा ६०/३ ०.०५८ 
डू भोकरपाडा ६०/४ ०.०६६ 
ष्‌ भोकरपाडा ३६ ०.१६७ 
द भोकरपाडा ३७ ०.६२७ 
७ भोकरपाडा ६१/६ ०.५३ 
८ पानशील ७०/१ ०.१५८ 
९ पानशील ७०/३ अर २.०० 
१० पानशील Ru १.०६ 
११ तळेगाव ३२/१३ ०.०९ 
१२ तळेगाव ४०/७ ०.०७ 
१३ तळेगाव ४३/४ ०.०७ 
aw तळेगाव ५३/२ ५.१९ 

'एकूण क्षेत्र १४.६४९ हे. 





सुधाकर नांगनुरे, 
संचालक, नगररचना, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


भाग एक (को.वि.पु.)--१अ 


¥ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ 
TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 
Maharashtra State, Pune, dated 16th December 2020 


NOTIFICATION 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No. MSRDC/Village-Bhokarpada and others/ITP/CR-65/19/TPV-3/3819.— Whereas, the 
Government has sanctioned the revised Regional Plan for the Mumbai Metropolitan Region 
(hereinafter referred to as “the said Regional Plan”) vide Notification No. TPS.1297/1094/C.R.116/ 
97/UD-12, dated 23rd September 1999 as per the provisions of section 15 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “the said Act”) and the said 
notification has come into force with effect from lst December 1999 ; 


And whereas, Mumbai Metropolitan Planning Committee has revised the said Regional Plan 
and vide its letter dated 23rd February 2018 submitted the Draft Revised Regional Plan for 
sanction to the Government under Section 16(4) of the said Act ; 


And whereas, the Government has appointed Maharashtra State Road Development 
Corporation Ltd. (MSRDC) as a ‘Special Planning Authority’ under the provisions of sec. 40 of the 
said Act vide notification No. TPS 1815/UOR/78/15/ UD-12, dated 17th February 2016 (hereinafter 
refer to as “the said Special Planning Authority”) for the area between Mumbai - Pune Expressway 
and Mumbai - Pune old Highway and for the land within the 2.00 km. South - West from Mumbai 
- Pune Expressway (hereinafter refer to as “the said Notified Area”) ; 


And whereas, the Government in Urban Development Department vide its Notification 
No. TPS.1816/C.R.368(Part 1)/15/37 1AA\C)YDP/UD-138, dated 8th March 2019 has accorded 
sanction to a modification under section 37(1AA XC) of the said Act, to incorporate special regulation 
for Development of Integrated Township Projects in Special Planning Authority and New Town 
Development Authority areas (hereinafter referred to as “the said Integrated Township Project 
Regulation”) ; 


And whereas, the Government has accorded Locational Clearance for the Integrated 
Township Project proposed by M/s. Persipina Developers Pvt. Ltd. in village Panshil, Talegaon, 
Ris, Tal. Khalapur, Mauje Barwai, Bhokarpada, Tal. Panvel, Dist. Raigad on land approximately 
admeasuring 169.72 Ha. vide Government Notification TPS. 1717/240/CR 73/17/UD-12, dated 
380th December 2017 (hereinafter referred to as “the said Notified Integrated Township 
Project”) ; 


And whereas, the above Applicant alongwith co-Applicant M/s. Juniper Farms Pvt. Ltd. has 
submitted a proposal as per the Regulation No. 4.5 of the said Integrated Township Project 
Regulation to the Directorate for grant of Locational Clearance for additional lands admeasuring 
about 14.641 Ha. from village Bhokarpada, Tal. Panvel, village Panshil, Talegaon, Tal. Khalapur 
in the said Notified Integrated Township Project ; 


And whereas, as per the proposal submitted by the Applicants, the ownership and 
development rights of the said additional lands, proposed to be incorporated in the said Notified 
Integrated Township Project are acquired by the Applicants and the Applicant has also submitted 
an Affidavit to that effect as per Revenue records ; 


And whereas, as per the Regulation No. 4.5 of the said Integrated Township Project 
Regulation, the Director of Town Planning, Maharashtra State, on the request of Project 
Proponent, may add or delete any area, not exceeding 50% of the total area under Locational 
Clearance ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ ष्‌ 


And whereas, as per the request of the said Applicant the area to be added is less than 50 % 
of the total area under Locational Clearance ; 


And whereas, it is accordingly expedient to designate the said additional project lands on 
the said Regional Plan under the provisions of sub section (3) of section 18 read with section 44(2) 
of the said Act as the additional project lands for the said Notified Integrated Township Project ; 


And whereas, for this Locational Clearance Proposal the said Applicant has deposited 
Scrutiny Fees on dated 05/09/2019, 13/03/2020 and necessary Premium on dated 27/11/2020 through 
the Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibag in Government Treasury ; 


Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashra State, Pune under the Regulation 
No. 4.5 of the said Integrated Township Project Regulation hereby grants permission to add the 
area 14.641 Ha., more specifically described in “Schedule-A” appended hereto, to the area of 
Integrated Township Project for which Locational Clearance has already been granted, subject 
to following terms and conditions. 


Terms and Conditions :— 


i, All the terms and conditions mentioned in Government Notification No. TPS. 1717/240/ 
CR 78/17/UD. 12, dated 30/12/2017 for the original Locational Clearance of the said Notified 
Integrated Township Project shall also be applicable to the Locational Clearance of the said 
additional area. 


ii. All the Rules of special regulations for Development of Integrated Township Projects in 
Special Planning Authority and New Town Development Authority areas with the amendments 
made from time to time shall be applicable for this proposal. 


iii. The procedure for obtaining Government land if any under this proposal shall be carried 
out before Letter of Intent. 


(2) The details of additional lands to be added in the Locational Clearance of the said 
Integrated Township Project are given in ‘Schedule A’ appended hereto, and the plan showing 
the boundaries of the said Integrated Township Project along with additional area is given in 
‘Schedule B’ appended hereto. 


(3) The details and the plan of such additional area incorporated in the aforesaid Integrated 
Township Project i.e. “Schedule A’ and ‘Schedule B’ shall be kept available for the inspection of 
the general public, during office hours on all working days for 1 (one) month at the following 
offices : 


(i) The Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, 
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E.), Mumbai. 


(ii) The Managing Director, Maharashtra State Road Development Corporation, Mumbai. 


(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Third Floor, 
Navi Mumbai. 


(iv) The Collector, Raigad - Alibag. 
(v) The Assistant Director of Town Planning, Raigad - Alibag. 


(4) This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra 
Government Gazette. 


(5) This Notification shall also be made available on the Town Planing and Valuation 
Department Website-www.dtp.maharashira.gov.in. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ 
“Schedule - A” 


(Annexure to Notification No. DP MSRDC/Village-Bhokarpada & 
others/ITP/CR-65/19/TPV 3/3819, dated 16th December 2020 of 
Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune) 











Sr. No. Name of Village S.No. Area (Ha.) 

1 Bhokarpada 60/1 3.311 
2 Bhokarpada 60/2 1.324 
3 Bhokarpada 60/3 0.058 
4 Bhokarpada 60/4 0.066 
5 Bhokarpada 36 0.167 
6 Bhokarpada 37 0.627 
7 Bhokarpada 61/6 0.53 

Panshil 70/1 0.158 

Panshil 70/3 A2 2.00 
10 Panshil 95 1.06 
11 Talegaon 32/13 0.09 
12 Talegaon 40/7 0.07 
13 Talegaon 43/4 0.07 
14 Talegaon 53/2 5.11 

Total Area 14.641 Ha. 





SUDHAKAR NANGNURE, 
Director of Town Planning, 
Maharashtra State, Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ ७ 
उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रत्नागिरी यांजकडून 
अधिसूचना 


भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१९३. 





क्रमांक उपजिभूसं./कोरे-१/एसआर/१/२०१५.-- ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन ब पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा बापर 
करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल ब वन विभाग क्र.संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेबारी २०१५ (यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे को, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
(यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त “ सार्बजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता 
आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वबिबरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम 
(१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता 
आहे ; 














आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनूसुचीमध्ये कारणे नमुद कराबीत) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र भाग ४, अ. क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ 
च्या अनुक्रमांक (क) अन्बये संरक्षण सिद्धता: किंबा संरक्षण विषयक उत्पादन या सह भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा ब संरक्षण या दृष्टीने महत्बाचे प्रकल्प 
यांना भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई करण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. ज्याबाबत विस्तृत विवरण अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहे. 











आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (९) अन्बये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील. 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या (कलम ११) च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यबाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनिचा 
अथबा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंबा उक्त जमिनीबर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 





परंतु, उक्त जमिनीच्या अथबा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकांस उपरोक्‍त तरतुदीच्या प्रबर्तनातून सूट देता येईल : 








परंतु आणखी असे को, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंबा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 





तसेच, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन ब पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा ब पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययाबतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकार्‍यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन ) कोकण रेल्वे-१, रत्नागिरी यांस पदनिर्देशत करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ 
अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
मोजे-आरगाव, ता.लांजा, जि.रत्नागिरी 


बुडीत क्षेत्र धरणतळ सांडबा, प्रबेश पुच्छ कालव्यासाठी 








अनुक्रमांक भूमापन किंबा गट क्रमांक/सर्व्हे नं./हिस्सा नं. अंदाजित क्षेत्र (हेक्टर आर मध्ये) 
(१) (२) (३) 
8 १४५ पै 0-02-00 
२ १४६ पै ०-२३-०० 
3 Buea ०-४६-०० 
% १५२ ०-०८-०० 
ष्‌ १५४ पै ०.०३.६० 
द aay ०-१९-२० 
\9 १८५७ ०-०६-०० 
é ue 0-40-00 
8 १५९ ०-०७-०० 
१० १६० ०-११-०० 
शश १६१ ०-४८-०० 
श्र १६२ ०-७२-०० 
83 १६२ ०-७७-०० 
Rw Raw ०,.४३-५० 
ga १६५ 0-23-00 
१६ १६६पे ०-६५-०० 
१७ १६७ ०-४३-०० 
RS १६८ ०-११-२० 
१९ १६९ पै १-१३-०० 
२० १७० ०-०९-५० 
RR १७१ ०-२०-२० 
RR १७२ ०-०६-२३० 
R83 १७२ ०-२५-८० 
र्ड १७४ ०-१९-२० 
२५ १७५ ०-२९-०० 
२८ १७६ ०-६६-०० 
२७ १७७ पै ०-१६-०० 
र्ट १७८ ०-४१-०० 
२९ १७९ पै ०-७९-०० 
३० २९४ पै ०-०३-०० 
RR २१९५ ०-२६-०० 


३२ २१६ ०-०५-१० 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ 











(१) (२) (3) 

33 २१९७ ०-१८-२० 
3x २९८ ०.१६-७० 
३५ २१९ ०-०१९-८० 
३६ २२० ०-०७-६० 
३७ २२९ ०-१२-१० 
३८ २२२ 0-22-00 
३९ २२३पै ०-३५-०० 
Yo RQVYW ०-१६-०० 
शश २९५पै ०-७७-४० 
४२ २रपे ०-३२-०० 
श्रे २२७पै ०-०९-०० 
डड २९८ पै १-०५-०० 
इ २३२पै ०-२९-०० 
४६ २४७ पै ०-५८-०० 
४७ स्प्झ्पै ०.५५-०० 
SC ३०१ पै ०.५६-०० 
४९ ३२० पै ०-१२-०० 
Ko ५१३ ०.३१-०० 
५१ ary 0-32-00 
ष्र ५१८ पै 0-03-00 
43 ५२० ०-६३-०० 
ay ५२९ 0-22-00 
ष्ण GRR 0-82-00 
uk ५२३ १-७१-०० 
ulo GRY 0-23-00 
ष्ट ५९५पै १-२५-०० 
५९ ण५रूपै ०.०६-०० 
६० ५रपै ०-२०-०० 
६१ ५२८पे १-३३-०० 
६्र ५३९ ०-२२-०० 
६२ ayo 0-0\9-00 
aw Gye 0-20-00 
६५ ५६९ पै ०-१८-०० 
६६ ५७०पे ०-६०.०० 
६७ ५९२पै ०-२०.०० 

'एकूण क्षेत्र २३-४५-४० 





भाग एक (को.बि.पु.)--२ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव - कार्यकारी अभियंता, लघुसिचंन (जलसंधारण) विभाग, कुबारबांब रत्नागिरी. 

प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णण  - मोजे -आरगाब, ता.लांजा येथील बुडीत क्षेत्र धरणतळ सांडवा, प्रवेश पुच्छ कालव्यासाठी. 

समाजाला मिळणारे लाभ  - साठवण तलावामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होत असून सार्वजनिक हितासाठी शेतीचा निकास होईल. 
अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे- 


लघुपाटबंधारे योजना आरगाव, ता. लांजा येथील प्रकल्पासाठी बुडीत क्षेत्र धरणतळ, प्रवेश पुच्छ कालव्यासाठी जमिनीचे संपादन करण्यात येत 
आहे. तसेच बाधित क्षेत्रात निबासी जागेचा अंतर्भाव होत नाही. म्हणून बाधित कुटुंबाच्या विस्थापनाचा व पुनर्वसनाचा प्रश्‍न उद्‌भवत नाही. 
अनुसूची - चार 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
क्रमांक/२४०/२०-२०२१ दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० अन्वये दिलेल्या पत्रानुसार आरगाब येथील लघुपाटबंधारे प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्र धरणतळ 
व सांडवा प्रवेश व पुच्छ कालवा इ.साठी भूसंपादन केल्याने सामाजिक दृष्ट्या कोणताही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नाही. आम्ही सामाजिक 


निर्धारण पथकाने केलेल्या अभ्यासाअंती बहुतांश लोकांची संमती असल्याचे आढळून आहे. या प्रकल्पाने गाबाला अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार 
असून शेतीचा विकास होईल. 





अनुसूची - पाच 
भूसंपादनामुळे बाधित क्षेत्रात निवासी जागेचा समावेश नसल्याने बाधित होणारी कुटुंबे नाहीत. त्यामुळे पुनर्वसन ब पुनर्स्थापनेसाठी प्रशासक 
नेमण्याचा प्रश्‍न उद्‌भवत नाही. 


टीप.-- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), कोकण रेल्वे-१, जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी या कार्यालयात 
निरिक्षण करता येईल. 


ऐश्वर्या के काळुशे, 
रत्नागिरी, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), 
दिनांक २४ डिसेंबर २०२०. कोकण रेल्वे-१, रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ १९ 
THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI 


Order 
(Under Section 144 of Criminal Procedure Code, 19783) 


No. C.P./XI (6)/2266/10)/2020.— Whereas, it is likely that terrorist / anti-national elements 
might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders 
in their attacks and thereby target VVIPs, endangering the life of public at large, destroy public 
property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate 
area; 


2. Whereas, it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities 
of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages 
through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, for 
which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same; 


3. Therefore, I, Chaitanya. 8., Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai 
and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal 
Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities of drone, remote 
controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, etc. shall be allowed in the jurisdiction 
of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days, i.e. from 31st December 
2020 to 29th January 2021 except for aerial surveillance by Mumbai Police or by specific permission 
in writing by Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai. 


4, This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 31st December 2020 till 24-00 
hrs. of 29th January 2021 unless withdrawn earlier. 


5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code, 1860. 


6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed 
ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices, 


and by affixing copies at Tahsil and Ward offices. 
Given under my hand and seal on the 28th day of the December 2020. 


CHAITANYA. &., 
Dy. Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate, Greater Mumbai. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI 


Order 


No. C.P./RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2020-24.— Whereas, I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, 
Ravindra Sengaonkar, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power 
conferred upon me under sub-sections (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police 
Act, 1951 ( Mah.Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway 
Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 30th December 2020 to 24-00 hrs. of 
18th January 2021. 


1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
(violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority. 


(5) The carrying of any corrosive substance or explosive. 


(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles. 


(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music. 


(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state. 


2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government. 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, 
to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 1/2 feet. 


4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned. 
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced. 


(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed, as if this order had not expired. 


5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as 
publishing through media. 


Given under my hand and seal this 28th December 2020. 


RAVINDRA SENGAONKAR, 
Commissioner of Police, 
Railways, Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ १३ 
पोलीस आयुक्‍त, नवी मुंबई यांजकडून 
सुधारीत मनाई आदेश 


क्रमांक कोरोना/मनाई आदेश/४५३२/२०२०.-- ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा 
साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात, नबी मुंबई शहरात गतीने पसरत 
असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ((!(0011) 19) चा प्रादुर्भाब रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक 
कायदा १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २,३ ब ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची 
नियमाबली तयार करण्यात आलेली आहे. 





ब्रिटनची राजधानी लंडनसह पूर्व इंग्लंडमध्ये. कोरोनाच्या नव्या प्रकारच्या बिषाणुचा संसर्ग वेगाने फेलाबत आहे. कोरोनाचा हा नवीन प्रकार 
न्रिटनपुरता मर्यादित न राहता इटली, नेदरलँड, डेन्मार्क, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिकेत फैलाबला आहे. ब्रिटनमध्ये आढळलेला कोरोना विषाणु हा 
अगोदर आढळलेल्या कोरोना विषाणुपेक्षा ७० टक्के अधिक घातक व वेगाने फैलाबतो आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटिफिकेशन 
3. DMU/2020/CR.92/DisM-1,dated 2181 1)2०९11067 2020, अन्बये दिनांक ५ जानेवारी २०२१ पर्यंत नाईट कर्फ्यू लागू 
केलेला आहे. त्या अनुषंगाने संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये नबी मुंबई आयुक्तालयातील नवी मुंबई महानगरपालिका ब पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात मनाई 
आदेश लागू करण्यात आला होता. परंतु संदर्भ क्रमांक २ अन्वये मा. मुख्यसचिब महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून सुधारित आदेश प्राप्त झाल्याने 
त्याअनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस 
खालील व्यक्‍ती आस्थापना यांना उद्देशुन सुधारित मनाई आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झाली आहे. 





ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-१ मध्ये उप विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र. ४ मधील फौजदारी दंड 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चा क्र.एमएससी १२७४/फि-एफ मधील आदेशाने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ ( १९७४चा 11 )चे कलम २१९ अन्बये 
न्रिशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना निशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्‍त करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत. 


त्याअर्थी, मी, डॉ. जय जाधव, पोलीस सह आयुक्‍त, नबी मुंबई तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक ९ एप्रिल 
१९७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकित अधिकारी म्हणून नबी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रकिया संहिता कलम १४४ (१) 
(३) अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र. ५ मधील नमूद सुचनांच्या अधीन राहून दिनांक २२ डिसेंबर २०२० रोजीचे २३-०० बा. पासून दिनांक 
५ जानेबारी २०२१ रोजीचे २४-०० बा. चे दरम्यान १५ दिवसांकरिता प्रतिबंधात्मक आदेश संदर्भ क्रमांक ३ अन्बये लागू करण्यात आले आहेत. 


सदरचे आदेशामध्ये संदर्भ क्रमांक २ अन्वये पुढील आदेश अंतर्भूत करण्यात येत आहे :--- 
रात्रीच्या संचारबंदिच्या दरम्यान २३-०० बा. पासून ते दुसरे दिबशी सकाळी ०६-०० बाजेपर्यंत ५ पेक्षा अधिक इसम एकत्र जमणार नाहीत. 


उपरोक्‍त ठिकाणे / कार्यक्रम येथील संबंधित ट्रस्टी ब आस्थापना व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापुवी स्वतंत्र नोटीस बजाबणी शक्‍य 
नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतफौ काढण्यात आलेला आहे. 
याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्‍त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डवर 
नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 





सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ डिसेंबर २०२० रोजी दिलेला आहे. 


डॉ. जय जाधब, 
पोलीस सहआयुक्‍त, नबी मुंबई. 


भाग एक (को.वि.पु.)--३ 


ay महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ 
'पोलीस आयुक्तालय, मिरा- भाईंदर, वसई-विरार यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या./मनाई आदेश/०९/ २०२१.--- ज्याअर्थी, मिरा-भाईंदर बसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय 
पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराब, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटबणे इत्यादी 
कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्‍यता आहे. दिनांक १९४ जानेवारी २०२१ रोजी मकरसंक्रांती हा सण साजरा होणार आहे, तसेच दिनांक १५ 
जानेवारी २०२१ रोजी सार्वत्रिक ग्रामपंचायत निबडणूक नियोजित असून दिनांक १८ जानेवारी २०२१ रोजी मतमोजणी होणार आहे. 


ज्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्‍त (मुख्यालय) पोलीस आयुक्‍तालयाकडील क्रमांक/पो. आ.बा./ अधि.प्रधान/ आदेश/३०/ 
२०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्‍त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे 
बापराबयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत. 


मिरा-भाईंदर वसई-विरार पोलीस आयुक्‍तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाईंदर, उत्तम, बसई, माणिकपुर, 
बालीब, नालासोपारा, तुळींज, विरार ब अर्नाळा असे एकूण १३ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज 
कंटक ब गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्याबर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे. 





त्याअथी, बरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्बजनिक शांतता ब सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्‍त, 
(मुख्यालय), मिरा-भाईंदर बसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) ब (३) अन्बये जिवित व वित्त सुरक्षित 
राहण्यासाठी आणि कायदा ब सुव्यबस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-- 





शस्त्रे, सोटे, तलबारी, भाले, बंदुका, लाठया किंबा शरीरास इजा करण्यासाठी बापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. 


१. दगड किंबा क्षेपणास्त्रे किंबा फेकाबयाची उपकरणे किंबा साधने जमा करणे. 





२. कोणताही दाहक पदार्थ किंबा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
३. व्यक्तींच्या किंबा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. 
४. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, बादय बाजबणे. 


५. सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंबा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंबा ज्यामुळे राज्य शासन उलथुन पडेल 
अशी भाषणे, हाबभाव, चित्रफलक प्रदर्शित करणे. 


६. पाच किंबा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


बरील मनाई आदेश खालील व्यक्‍तींना लागू राहणार नाही. 


“ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंबा ज्यास वरीष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे. ” 


सदर आदेश खालील मिरवणुका ब जमाबास लागू राहणार नाहीत. 

१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. 

२. प्रेतयाञा ब अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 

३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक. 

४. सरकारी संस्था, शैक्षिणक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय. 

५. पोलीस आयुक्‍त ब त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरबणुका. 


६. सर्ब शासकोय/ निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेले ठिकाण. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ gq 








सदर मनाई आदेश दिनांक ८ FIAT 2022 Toil 00,00 SIRT fH 22 AMAR 202 रोजीचे २४.०० बाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३७५ प्रमाणे कारबाई करण्यात येईल. 


बिजयकांत सागर, 
बसई-बिरार, पोलीस उप आयुक्‍त (मुख्या.), 
दिनांक ५ जानेबारी २०२१. मि.भा.ब.बि. पोलीस आयुक्तालय. 


भाग एक (को.वि.पु.)--३अ 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ 


पोलीस आयुक्‍त ठाणे शहर यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक विशा/ग्रा.प.नि/निबडणूक/मनाई आदेश/२६/ २०२०.-- ज्याअर्थी उपोद्घातातील अ. क्र. १ मधील अधिसूचनेनुसार राज्य निबडणूक 
आयोगाने, माहे एप्रिल ब डिसेंबर २०२० या कालाबधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच, नव्याने स्थापित झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 
निवडणूक होणार असुन, ठाणे पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत ठाणे तालुक्‍यातील (१) नागाव, (२) नारीबली, (३) दहीसर, (४) पिंपरी, (५) बाकळन, 
भिबंडी तालुक्‍यातील (१) दापोडे, (२) अलिमघर, (३) दिवे-अंजुर, (४) सुरई-सारंग, (५) बळ, (६) पुर्णा, (७) काल्हेर, (८) भरोडी, (९) 
गुंदबली, (१०) मानकोली, (११) ओबळी, (१२) अंजुर, (१३) वेहळे, (१४) सरवबली, (१५) पिंपळनेर, (१६) पिंपळास, कल्याण तालुक्‍यातील (१) 
खोणी वडबली, (२) बडबली शिरढोण ब अंबरनाथ तालुक्‍यातील (१) पोसरी, (२) खरड, (३) मांगरूळ, (४) नेबाळी, (५) उसाटणे, (६) बुर्दुल, 
(७) हाजीमलंग बाडी, (८) नाऱ्हेण, (९) काकोळे या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला असून आदर्श आचारसंहिता 
दिनाक ११ डिसेंबर २०२० रोजी मध्यरात्री १२-०० बाजल्यापासून लागू झालेली असून दिनांक २३ डिसेबर २०२० ते दिनांक ३० डिसेंबर २०२० या 
कालावधीत नामनिर्देशनपत्र दाखल करणे ब दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजी नामनिर्देशनपत्राची छाननी होऊन दिनांक ४ जानेबारी २०२१ रोजी पर्यंत, 
नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक असून, निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा तसेच अंतिमरित्या निबडणूक लढविणाऱ्या उमेदबारांची यादी 
प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक ४ जानेबारी २०२१, दिनांक १५ जानेवारी २०२१ रोजी मतदान ब दिनांक १८ जानेवारी २०२१ रोजी मतमोजणी होऊन 
जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवडणुकीच्या निकालाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचा अंतिम दिनांक २१ जानेबारी २०२१ रोजी पूर्ण होणार आहे. 




















अशावेळी नामनिर्देशनपत्रे स्थिकारण्याच्या ठिकाणी निवडणूक संबंधाने राजकीय पक्ष आपआपले शक्‍ती प्रदर्शन करण्यासाठी नामनिर्देशनपत्र 
दाखल करते वेळेस मोठ्या प्रमाणाबर एकत्र येण्याची शक्‍यता आहे. सदर ठिकाणांच्या प्रांगणात कॉर्नर मिटींग, सभा, पत्रकार परिषद, इत्यादी सारखे 
कार्यक्रम निवडणूक संबंधाने घेण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे निबडणूक प्रक्रियेमध्ये अडथळा येऊन सदर ठिकाणची शांतता भंग 
होण्याची दाट शक्‍यता आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे. 


त्याअथी मी “ विवेक फणसळकर ” पोलीस आयुक्‍त, ठाणे मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम, १४४ (२) अन्बये प्राप्त अधिकारानुसार 
अशा ठिकाणांच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजुकडील परिसरात कोणत्याही पक्षाचे/संघटनेचे पदाधिकारी/कार्यकर्त आणि प्रतिनिधी किंबा इतर 
व्यक्‍ती यांना निवडणूक संबंधाने सभा/बेठक/पत्रकार परिषद आदी कार्यक्रम घेण्यास प्रतिबंध करीत आहे. त्याचप्रमाणे नामनिर्देशन अर्ज दाखल 
करणाऱ्या उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवार व त्याच्या सोबत दोन व्यक्‍ती यांनाच निबडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कक्षामध्ये 
प्रवेश देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास येणाऱ्या उमेदवारास नमूद ठिकाणच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजुकडील 
परिसरात फक्त तीन बाहने आणण्याची परबानगी देण्यात येत असून तीन पेक्षा अधिक बाहने सदर कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात आणण्यास 
प्रतिबंध घालण्यात येत आहे. 








बरील आदेशाचे कोणीही व्यक्‍तीने उल्लंघन केल्यास अशा व्यक्‍तीविरूद्ध भारतीय दंड विधान संहिता कलम, १८८ अन्बये कायदेशीर कारबाई 
करण्यात येईल. 


सदर आदेश दिनांक २२ डिसेंबर २०२० रोजी ००-०१ पासून दिनांक ४ जानेबारी २०२१ रोजी २४-०० वा. पर्यंत अंमलात राहील. 


सदर आदेश शासकीय कर्तव्याबरील पोलीस अधिकारी ब अंमलदार यांना तसेच शासकीय/निमशासकीय, निवडणूक कामाशी संबंधित 
शासकीय/निमशासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना लागू होणार नाही. 


सदरचा आदेश माझ्या सही ब शिक्यानिशी आज दिनांक २२ डिसेंबर २०२० रोजी ठाणे येथे जारी करण्यात आला आहे. 


विवेक फणसळकर, 
पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर. 


भाग एक (को.बि.पु.)--१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ १७ 
पोलीस आयुक्‍त, नवी मुंबई यांजकडून 
मनाई आदेश 


क्रमांक कोरोना/मनाई आदेश/४५१२/२०२०.--ज्याअर्थी, जागतिक, आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा 
साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात, नबी मुंबई शहरात गतीने पसरत 
असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ((*(00011) 19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक 
कायदा, १८९७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ ब ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची 
नियमाबली तयार करण्यात आलेली आहे. 





ब्रिटनची राजधानी लंडनसह पूर्व इंग्लंडमध्ये कोरोनाच्या नव्या प्रकारच्या बिषाणुचा संसर्ग वेगाने फेलाबत आहे. कोरोनाचा हा नबीन प्रकार 
ब्रिटनपुरता मर्यादित न राहता इटली, नेदरलँड, डेन्मार्क, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिकेत फैलाबला आहे. ब्रिटनमध्ये आढळलेला कोरोना विषाणू हा 
अगोदर आढळलेल्या कोरोना विषाणुपेक्षा ७० टक्के अधिक घातक ब वेगाने फैलाबतो आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटिफिकेशन क्र. 1))॥[1/ 
2020/01२.92/)18)॥-1, त86त ॥॥० 215 1)2021006” 2020. अन्बये दिनांक ५ जानेबारी २०२१ पर्यंत नाईट कर्पर्यु लागू केलेला 
आहे. त्याअनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आबश्यक आहे. फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम, १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने 
जनतेस खालील व्यक्‍ती आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झाली आहे. 








(२) ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - १९ मध्ये उप विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र. ४ मधील फौजदारी 
दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चा क्र. एमएससी १२७४/ फि-एफ मधील आदेशाने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (11 १९७४)चे कलम २१९ 
अन्वये निशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्‍त करून कलम, १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले 
आहेत. 


(३) त्याअर्थी, मी डॉ. जय जाधब पोलीस सह आयुक्‍त, नबी मुंबई तथा निशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ 
एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकत अधिकारी म्हणून नबी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम, १४४ 
(१) (३) अन्बये मनाई आदेश परिच्छेद क्र. ५ मधील नमुद सुचनांच्या अधिन राहून दिनांक २२ डिसेंबर २०२० रोजीचे २३-०० बा. पासून दिनांक ५ 
जानेबारी २०२१ रोजीचे २४-०० बा. चे दरम्यान १५ दिवसांकरिता खालीलप्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात येत आहेत. 


नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत नबी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र व पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये रात्री २३-०० बा. पासुन ते 





सकाळी ०६-०० वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू राहील. 


७ संचारबंदी कालाबधीत खालील बाबी चालू राहणार नाहीत. 

> सर्व प्रकारच्या आस्थापना तसेच सार्बजनिक ठिकाणी विनाकारण फिरणे, विरंगुळ्यासाठी फिरणे, सायकल, मोटारसायकल, मोटार 
वाहनातून विनाकारण फेरफटका मारणे, अनावश्यक ब विनाकारण होणारी बाहतूक. 

> इमारतीच्या किंबा सोसायटीच्या आवारात किंबा गच्ची येथे साजरे होणारे खाजगी समारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजनाचे कार्यक्रम, 
क्रिडा स्पर्धा, हॉटेल आस्थापना, पब्ज, क्लब, रिसॉर्ट इत्यादी. 








> नमुद कालावधीत धार्मिक उत्सब किंबा कार्यक्रम साजरा करावयाचा असल्यास कार्यक्रम आयोजकांनी संबंधित पोलीस ठाण्याकडून 
त्याबाबत निशेष परवानगी घेणे आवश्यक राहील. 


७ संचारबंदी कालाबधीत खालील बाबी चालू राहतील. 


> सदर आदेशामुळे यापुर्बी शासनाने ज्या आस्थापना सुरू ठेवणेबाबत परबानगी दिलेली आहे त्या वैद्यकिय सेवा पुरविणाऱ्या आस्थापना, 
अत्याबश्यक सेवा बजाविणारे, अत्याबश्यक किंबा तातडीची वैद्यकिय गरज तसेच अत्यावश्यक सेबा उदा. दुध, भाजीपाला यांची बाहतूक ब पुरवठा 
इत्यादी. 





Re महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ 
(४) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्‍ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील. 


(५) उपरोक्त ठिकाणे / कार्यक्रम येथील संबंधित ट्रस्टी ब आस्थापना व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापूर्बी स्वतंत्र नोटीस बजावणी शक्‍य 
नसल्याने फौजदारी दंड प्रकिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतफौ काढण्यात आलेला आहे. 
याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहायक पोलीस आयुक्‍त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्‍त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डबर 
नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 





सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २२ डिसेंबर २०२० रोजी दिलेला आहे. 


डॉ. जय जाधब, 
पोलीस सह आयुक्‍त, नबी मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ १९ 


पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांजकडून 
जाहीर सूचना 


क्रमांक ०१/सीपी/कक्ष-१०(श. ब दा.)/बिल्हेबाट/ २०२०.--पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांनी शस्त्र कायदा, १९५९ मधील कलम-२१ द्वारे 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा बापर करून आणि शस्त्र अधिनियम, २०१६ मधील नियम क्रमांक ४७, १०३, १०४ अंतर्गत तरतुदीच्या अधीन राहून 
सन १९५३ ते सन १९८० या कालाबधीत पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालयातील शस्त्रागारात सुरक्षा ठेव म्हणून जमा करण्यात आलेल्या 
खालील नमूद १४ शस्त्रांची विल्हेबाट लावण्याच्या उद्देशाने सदर शस्त्रे शासनजमा करण्याचे प्रस्तावित आहे. या कार्यबाहीमुळे ज्यांच्याबर परिणाम 
होण्याचा संभब असेल अशा नमूद १४ शस्त्रांबाबत संबंधित व्यक्तींच्या हरकती याद्वारे मागविण्यात येत आहेत. या विषयी सर्व संबंधित व्यक्‍तींनी 
सदरची नोटीस राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत त्यांच्या हरकती पोलीस उप आयुक्‍त, मुख्यालय-१, मुंबई यांचेकडे नोंदबाव्या. 
उक्त नमूद कायद्याच्या कलम २१ मधील पोट-कलम ४ सह नियम ४७ मधील पोट-नियम (७) अन्बये सदरची नोटीस राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्यापासून हरकती ३० दिवसांत प्राप्त न झाल्यास सदर शस्त्रांची बिल्हेबाट लावण्याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. 


सुरक्षा ठेव म्हणून जमा करण्यात आलेल्या शस्त्रांची विल्हेबाट लावण्याकरीता शासनजमा करण्यात येणाऱ्या 
शस्त्रांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे 

















अ. क्र. सुरक्षा ठेव वर्षं शस्त्र जमा करणाऱ्याचे नाव शस्त्राचा प्रकार 
क्रमांक 
(१) (२) (३) (x) (4) 
१ 838 20.09.1961  ए. एच. शेख, बरमन कमरुहीन स्ट्रीट, मुंबई (१) .815 बोर 813131, रायफल 
क्रमांक 10064 (मचे) 
२ 951 26.11.1968 सिताराम एच. चव्हाण, (//0. एन. आर. गोष्टे, (१) 12 बोर SBBL™ #. 1108 
व्हिक्टोरिया मेमोरियल, ताडदेव, मुंबई. 
३ ©1234 04.1972 एस. एस. जाधव, न्यु. म्युनिसिपल नं. ५/८, (१) 12 बोर 1)371, गन क्र. नाही 
बापुराव जगताप मार्ग, मुंबई ११. 
1257 18.07.1975 Uh. U. अलमेडा हाऊस नं. १२१, विलेपाले, मुंबई ५६ (१) 12 बोर 1)3], गन क्र. 142111 
1940 06.03.1980 महमद रसिया दरवान, खेतवाडी, मुंबई ०४ (3) 12 a DBBL™ क्र. 901174 
1944 01.04.1980 एस. क्रेडिबोट, लेक व्ह्यू, मरोळ, मुंबई ५९ (१) 12 बोर DBBL* #. 01 
आमी व नेव्ही 
७ 1968 14.10.1980  ए. सी. सोमण, सोमण हाऊस, वबाधवाणी व्हिलेज, (१) .30 बोर रायफल क्र. 765940 
चेंबूर, मुंबई. 
८. 2032 पी. बी. गुप्ता, १९५/१५, बालाजी गरोडीया नगर, (१) 12 बोर 1)37]1, गन क्र. 5104/ 
घाटकोपर, मुंबई ७७. इटली. 
९ 1976 20.12.1980  रामजननी बराहबुद्दीन शेख, ग्रीन फिल्ड, पहिला माळा, (3) 12 ak DBBL ®. 42775/ 
प्लॉट नं. ८, खैरानी पार्क, मुंबई १२. B.S.A. 
१० 905/ 1964 श्री. जे. एच. कामा, २४/२६, छल्ज्ञल स्ट्रोट, मुंबई-१ (१) .30 बोर पिस्टोल स्टार्टर पिस्टोल क्रमांक 
21.08.1964 नाही संपूर्ण खराब. मॅग्झिन नाही. 
१९१ 1176/ 1969 एफ. डी. बाटलोबाला, “डी” ब्लॉक, मफतलाल पार्क, (१) .88 बोर रिव्हॉल्व्हर क्र. 477587/ 
15.06.1969 बॉर्डन रोड, मुंबई. प & 7, Ra रस्सी. 
१२ 1281/ 1970  ए. डी. सबनीस, “सी/१३", गणेश दर्शन, गोल्डन रोड, (१) .38 बोर रिव्हॉल्व्हर क्र. 566705/ 
03.03.1970 मुंबई ७. बॅरेल रस्सी. 
१३ 1645/ 1975 ताराचंद मेहता आणि कंपनी, बी/३५, सिताराम बिल्डींग, (१) .22 बोर रिव्हॉल्व्हर क्र. 19145/ 
10.10.1975 मुंबई ३. प & 7, Ra रस्सी. 
ex: 1787/ 1976 एफ. डी. रूची, एफ १५, विरेंद्र बिजे रोड, बांद्रा, मुंबई ५० (१) .38 बोर पिस्टोल क्र. 30815/कोल्ट, 
10.12.1976 बॅरेल रस्सी अक्शन जाम, एक ग्रीप नाही. 
'एन. अंबिका, 
बृहन्मुंबई, पोलीस उप आयुक्‍त, 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०२०. मुख्यालय १, बृहन्मुंबई. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


